अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२२ 
ते दि.२८/०२/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२४ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: - २१/०९/२०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/प्र.क्र.३६/२२/लाक्षेवि आस्था, दि.२१/०३/२०२२. 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८/०८/२०२२. 
३. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे पत्र जा.क्र. ३११५/आ-१ 
/मुदतवाढ सन २०२२-२३/२०२२, दि.०१/०८/ २०२२. 


प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व त्याअंतर्गत चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, 
चंद्रपूर या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांनी त्यांच्या दि.०१/०८/२०२२ च्या पत्रान्वये त्यांचे मंडळांतर्गत असलेल्या 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १० 
पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ w.2 येथील दि. १८/०८/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
असित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 

संदर्भ क्र ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन, अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 

व त्याअंतर्गत चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ 
पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत 
त्यांच्या अधिपत्याखालील विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -20QY (H.W. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०९/२०२२ 
ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


दि. १.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ साठी 
अ.क्र aloes ae मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
नाव नियत अस्थायी । रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 
za २ ३ i गो ५ 
| अधीक्षक ३१ शि मागणी क्र.आय-५ 
अभियंता, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली 
, (विवरणपत्र-१ 
चंद्रपूर खर्च, 
पाटबंधारे ८०, सर्वसाधारण, 
प्रकल्प १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
मंडळ,चंद्रपूर गुंतवणुका, 
(०४ ) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग 
भांडवली अंशदान 
(०४ (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ 
भागभांडवली अंशदान, (अनिवार्य) ३२, अंशदान 
(४७०१ आय १७१ 
२ । कार्यकारी ४९६ १० मागणी क्र. आय-३, 
अभियंता, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
न (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र-३) 
चंद्रपूर ८०,सर्वसाधारण 
पाटबंधारे ००१, संचालन व प्रशासन 
विभाग, चंद्रपूर (०३) सामायिक आस्थापना-कार्यकारी 
(०३) (०४) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपुर (अनिवार्य) (२७०१ ९३८८) 
मागणी क्र. आय-३, 
२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधारण 
(००१) संचालन व प्रशासन 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य) 
(२७०१ १६८१) 
एकूण ५२७ शिळे आ 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व त्याअंतर्गत चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर या 
विभागीय कार्यालयातील आकृतीबंधानुसार ५२७ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२ ७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती 
पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१० पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. २८/०२/२०२३ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत,या अटीच्या 
अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच 
पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४.जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या /पदामधील घट /पदामधील 

वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 


५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. १८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९२११६४८१०८०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 

P RA D NYA S H YAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 

ME s HRAM MAHARASHTRA, OU < WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ ” व विवरणपत्रे -१ते 3 


१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर, 
३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
५. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर, 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा 
करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

६. कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर, 

७. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

८. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि)/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/( प्र.क्र.१२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि. २१.०९.२०२२ चे सहपत्र 

परिशिष्ट “अ” 

अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळाअंतर्गत चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर 
या विभागीय कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि. ९.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ साठ 


अ.क्र oe ald मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
नाव नियत sree — प्थाय 
आस्थापना आस्थापना 
2 ? ae x & 
| धीक्षक ३९ पि मागणी क्र.आय-५ 
अभियंता, ४७०९ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
. (विवरणपत्र-१) 
चंद्रपूर ८०, सर्वसाधारण, 
पाटबंधारे १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, 
प्रकल्प (०४ ) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली 
मंडळ,चंद्रपूर अंशदान 
(०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ भागभांडवली 
अंशदान, (अनिवार्य) ३२, अंशदान (४७०१ आय १७९) 
२ | कार्यकारी ४९६ Ro मागणी क्र. आय-३, 
अभियंता, वरा पवी Caan २७०१९ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
चंद्रपूर ८०,सर्वसाधारण 
पाटबंधारे ००१९, संचालन व प्रशासन 


विभाग, चंद्रपूर 


(०३) सामायिक आस्थापना-कार्यकारी 
(०३) (०४) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य) (२७०१ ९३८८ ) 


मागणी क्र. आय-३, 

२७०१९ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 

८०, सर्वसाधारण 

(002) संचालन व प्रशासन 

(०४) परिरक्षण आस्थापना 

(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य ) 

(२७०१ १६८९) 


एकूण 


८५२७ oe 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


P RAD NYA S HYAM DN: GN > PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
MESHRAM = GOVERNMENT OF 


IN, S = Maharashtra, 0 Ri 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 

Date: 2022.09.21 16:50:33 +05'30" 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -20QY (H.W. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-९ 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.१२४/२२)/ लाक्षेवि(आस्था) 
दिनांक २१/०९/२०२२ चे सहपत्र 

अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
नियत अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र. 


शि नाव 


'पदनाम 


.१.०९.९०२२ ते २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 


२ 


३ 


चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, चंद्रपूर 


अधीक्षक अभियंता 


सहा. अधीक्षक अभियंता 


शाखा अभियंता 


लेखा अधिकारी 


अधीक्षक 


प्रथम लिपीक 


“० | “० | ww] | ».०  .»/०।| XK 


प्रमुख आरेखक 


७ 


सहाय्यक आरेखक 


उच्चश्रेणी लघुलेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


संगणक कार्यक्रम चालक 


प्रमुख दप्तर कारकून 


बरिष्ठ दफ्तर कारकून 


वाहनचालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


“० | au] wo] wo] Ww] WH] WH] VU] ७< | ७८ | “० | wD 


एकूण 


AU 
a) 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
P RA D NYA 5 H YAM DN: GN « PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
M ESH RAM IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2022.09.21 16:50:47 +05'30° 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-२ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१२४/२२)/ लाक्षेवि(आस्था) 
दिनांक २१/०९/२०२२ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिनस्त चंद्रपूर पाटबंधारे 
विभाग, चंद्रपूर या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


'पदनाम 


दिनांक 02.08.2022 ते 
दि. २८.०२.२०२३ 


या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 


आलेली अस्थायी पदे 


२ 


३ 


v 


चंद्रपूर 


द्रपूर पाटबंधारे विभाग, 


चंद्रपूर 


कार्यकारी अभियंता, 


चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, 


चंद्रपूर 
(विभागीय कार्यालय) 


कार्यकारी अभियंता 


उपकायेकारी अभियंता 


शा. अ./क. 
अ./सहा.अभि. श्रे -२ 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीक 


वरोष्ठलिपीक 


कनिष्ठ लिपोक 


टंकलेखक 


विभागीय भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


आरेखक 


सहा आरेखक 


अनुरेखक 


वरीष्ठ दप्तर कारकुन 


दप्तर कारकुन 


fe 1 


नाईक 


aire 713 


वाहन चालक 


“० | ८० | »/ , S|] AU] Ww 


एकुण 


३५ 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -20QY (H.W. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


'पदनाम 


दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि. २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 


पाटबंधारे उपविभाग चंद्रपूर 


। उपविभागीय अधिकारी । 


कनिष्ठ अभियंता 


वरोष्ठलिपीक 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 1 


aR 


वाहन चालक 


एकुण 


पचन शाखा, चंद्रपुर 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चोकोदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


एकुण 


पचन शाखा, गडचांदुर 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चोकोदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


SIT. ST. Aer. 


एकुण 


Bl ~~) ~~] x] | “०० Af «| 2} ~~] Bp] “| “5| “2 “५ "| «| 2] | By) “| “| 2] “०| “| “| 2] ~| »०| “5 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव 'पदनाम दिनांक 02.08.2022 ते 
दि. २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

सिचन शाखा,कोठारी शाखा अधिकारी g 
दप्तर कारकुन x 

।मोजणीदारा | डू 

कालवा निरीक्षक ८ 

कालवे चोव र 

कालवे टपाली g 

Rome | g 

संदेशक 

स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 

पाटबंधारे उपविभाग, | उपविभागीय अधिकारी | g 
मुल कनिष्ठ अभियंता g 
बरोष्ठ लिपीक g 

कनिष्ठ लिपीक २ 

टंकलेखक g 

अनुरेखक g 

दप्तर कारकुन २ 

Roe | २ 

dpe  _। Q 

वाहन चालक g 

एकुण १३ 

२ 3 & 

सिचन शाखा,मुल । शाखा अधिकारी g 
दप्तर कारकुन २ 

।मोजणीदारा | डू 

कालवा निरीक्षक ८ 

कालवे चोकोदार ३ 

कालवे टप g 

शिपाई g 

संदेशक g 

स्था.अभि.सहा. १ 

'एकुण २२ 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -20QY (H.W. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव 'पदनाम दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि. २८.०२.२०२२ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
सिचन शाखा,नलेश्‍्वर | शाखा अधिकारी g 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणोदार डं 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चोव 3 
कालवे टपाली g 
शिपाई g 
संदेशक १ 
स्था.अभि.सहा. g 
एकुण २२ 
सिंचन शाखा, शाखा अधिकारी १ 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार ¥ 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकोदार ३ 
कालवे टपाली g 
शिपाई g 
संदेशक g 
स्था.अभि.सहा. g 
'एकुण २२ 
पाटबंधारे उपविभाग । उपविभागीय अधिकारी g 
वरोरा कनिष्ठ अभियंता १ 
बरोष्ठ लिपीक g 
कनिष्ठ लिपीव २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक g 
दप्तर कारकुन २ 
शिपाई 1 | 2 
dee  _। g 
वाहन चालक g 
एकुण १३ 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -20QY (H.W. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव 'पदनाम दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि. २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

सिचन शाखा, वरोरा शाखा अधिकारी g 
दप्तर कारकुन २ 

मोजणीदार ¥ 

कालवा निरीक्षव ८ 

कालवे चौकोदार ३ 

कालवे टपाली g 

शिपाई g 

संदेशक g 

स्था.अभि.सहा. g 
एकुण २२ 

२ 2 द 

सिंचन शाखा, चारगाव | शाखा अधिकारी g 
दप्तर कारकुन २ 

मोजणीदार % 

कालवा निरीक्षक टू 

कालवे चौकोदार ३ 

कालवे टपाली g 

शिपाई g 

संदेशक g 

स्था.अभि.सहा. g 
'एकुण २२ 

सिचन शाखा,चिमुर । शाखा अधिकारी g 
दप्तर कारकुन २ 

मोजणीदार ¥ 

कालवा निरीक्षक ८ 

कालवे चौकोदार ३ 

कालवे टपाली g 

शिपाई g 

संदेशक g 

स्था.अभि.सहा. १ 

एकुण २२ 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -20QY (H.W. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि. २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 


पाटबंधारे उपविभाग 
सावली 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरोष्ठ लिपोक 


कनिष्ठ लिपीव 


AD|NW| nw] “० 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


“९ | »““० | .»“० 


शिपाई 


A) 


> चौकोदार 


वाहन चालक 


W|w 


एकुण 


vo 
AU 


सिंचन शाखा, सावली 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


९) | “० 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकोदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


»७ | »«० | wl] wl] awl (९ | «K 


एकुण 


a 
a 


सिचन शाखा, पाथरी 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


९) | “० 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चोव 


कालवे टप 


| Roe | 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


»० | ».० |.» Ww] wl (९ | «K 


एकुण 


a 
a 


पृष्ठ १६ पैकी 92 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव 'पदनाम दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि. २८.०२.२०२२ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
सिचन शाखा, बेबांळ शाखा अधिकारी १ 
दप्तर कारकुन र 
मोजणीदार ¥ 
कालवा निरीक्षक द 
कालवे चौकोदार ३ 
कालवे टपाली g 
शिपाई g 
संदेशक g 
स्था.अभि.सहा. g 
'एकुण २२ 
सिचन शाखा, कापसी शाखा अधिकारी g 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार % 
कालवा निरीक्षक Z 
कालवे चौकोदार ३ 
कालवे टपाली g 
शिपाई g 
संदेशक g 
स्था.अभि.सहा. g 
'एकुण २२ 
पाटबंधारे उपविभाग उपविभागीय अधिकारी| 4 7ए7एऐ_10_____| 
सिंदेवाही कनिष्ठअभियंते | °° | 
बरोष्ठ लिपीक Po 
कनिष्ठलपीक | 110 
टंकलेखक g 
अनुरेखक Po 
TRENT | os 
| Roe | २ 
> चोकोदार | g 
वाहन चालक g 
'एकुण & 


पृष्ठ १६ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


'पदनाम 


दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि. २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 


सिंचन शाखा, सिर्देबाही 


शाखा अधिकारी 


4 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकोदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


»७ | .»० | »० | »० | al Mm] ०< | w 


एकुण 


vo 
A 


सिचन शाखा, नवरगाव 


शाखा अधिकारी 


७ 


दप्तर कारकुन 


A) 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकोदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


»“० | .»० | NW] LK] ५७ | ती | cv 


एकुण 


> 
‘SS 


सिचन शाखा, गोविदंपुर 


शाखा अधिकारी 


७ 


दप्तर कारकुन 


A) 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकोदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


“० | »/० | NW] WK] AU] 6 | “५७ 


एकुण 


vo 
A 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. शा नाव पदनाम दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि. २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
_ ।_ शाखा अधिकारी | १ 
दप्तर कारकुन २ 
| मोजणोदार | शध 
कालवा निरीक्षक é 
| कालवे चौकोदार | ३ 
| कालवेटपाली | १ 
| RTS Ie g 
cee १ 
स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 
दि feet | शाखा अधिकारी | g 
दप्तर कारकुन २ 
शध 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार रे 
कालवे टपाली 8 
शिपाई र 
संदेशक र 
स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 
ल.पो ला Teg । उपविभागोय अभियंता | १ 
उपविभाग वरोरा ।शाखाअभियंता | झ्य ¥ 
।अनुरेखक [|| १ 
| वरिष्ठलिपीक | । १ 
।कनिष्ठलपीक | | २ 
। लिपीक नि टंकलेखक | १ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी 7 
सहाय्यक 
वाहनचालक १ 
Rm = sid Ie R 
।चोकीदारा / 7 १ 
एकूण 26 
४९६ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -20QY (H.W. १२४/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


ववरणपत्र-३ 
शासन ज्ञापन क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१२४/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. २१/०९/२०२२ चे सहपत्र 
TH ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व त्यां चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर या 
1 कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील FE : = प्थापनेवरील प 
अ..क्र शिश पदनाम । पदसंख्या —_— नांव शिंगी व 
नाव 
| ek | 3 v ष्‌ 
चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर 
शि शाखा चंद्रपूर खानसामा | १ | रामचंद्र व्यंकटी सुरनार २८/०२/२०२४ 
मजूर 2 | केशव लटारी लोनगाडगे | ३१/०१/२०२५ 
3 | विठल नानाजी बेलखुडे | ३१/०८/२०२४ 
| 8 | दिलीप रघुजी बोरकर । ३१/०१/२०२५ 
५ एन. आर. रतनकर ३१/०७/२०२३ 
एकुण प ष्‌ 
२. पाटबंधारे उपविभाग, 
| शाखा व = _ Wa. सी. पोहनव ३१/०३/०२३ 
यंत्र 
चालक 
एकुण po 
'पदे-अ 
ण शाखा चारगांव मजूर | १ | देवानंद धोंडू चौधरी | ३१/१०/२०२४ 
२ | सुर्यभान आनंदराव चोधरी | ३०/०६/२०२६ 
एकुण पदे-ब २ 
एकूण पदे ( अ--ब) ३ 
३. पाटबंधारे उपविभाग, सिदेवाही || 
[= i मेंडको | बता | शकि भाऊराव लहानु इरप ३९/१२/२०२३ 
एकुण Pk 
४. लभानसराड, पोथरा, लाळ नाला 
'पाटबंधारे उपविभाग वरोरा 
| १. | सिंचन शाखा १ | सा.जोडारी| १ | शेख हमीर शेख हबीब | ३१/०८/२०२३ 
एकुण pk 
एकुण चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर ( १--२५३--४) | १० | 


PRADNYA SHYAM ® 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


